राज्य योजनांतर्गत उपलब्ध अनुदानातून 
आवश्यक यंत्रसामुग्री खरेदीस प्रशासकीय 
मान्यता मिळणेबाबत. 

विलासराव देशमुख झासकीय वैद्यकीय 


महाविद्यालय व रुग्णालय, लातूर वरुग्णालय, लातूर 


महाराष्ट्र शासन 
वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग 
शासन निर्णय, क्रमांक : यंत्रख-२०२२/प्र.क्र.१३२/प्रशा-१ 
गोकुलदास तेजपाल रुग्णालय आवार, नवीन गो.ते.संकुल, 
९ वा मजला, मंत्रालय, मुंबई -४०० ००१, 
दिनांक : ३१/०३/२०२२ 


वाचा: १) शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्र. भांखस-२०१४/ प्र.क्र.८२/ 
APTA / उद्योग-४, दिनांक ०१/१२/२०१६. 
२) शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांक खरेदी-२०१६/प्र.क्र.२४०/ 
आरोग्य-८, दिनांक २६/०७/२०१७. 
३) शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्रमांक संकीर्ण- 
२०१६/प्र.क्र.२१५/ उद्योग-४, दिनांक २४/०८/२०१७. 
४) शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्र. भांखस- 
२०२१/प्र.क्र.८/उद्योग-४, दिनांक ०७/०५/२०२१. 
१) आयुक्त, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, मुंबई यांचे पत्र क्र.संवैशिवसं/यंसाख-६/ 
शावैमवरु/३६४३/२०२१-२२, दिनांक ३१/०३/२०२२ 
शासन निर्णय :- 


उपरोक्त नमूद दिनांक ३१/०३/२०२२ रोजीच्या पत्रान्वये संचालनालयाने विभागाच्या 


नियंत्रणाखालील विलासराव देशमुख शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, लातूर या 
संस्थेत आवश्‍यक यंत्रसामुग्री खरेदी करण्यासाठी प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्याचा प्रस्ताव 
शासनास सादर केला आहे. सदर प्रस्तावाच्या अनुषंगाने विलासराव देशमुख शासकीय वैद्यकीय 
महाविद्यालय व रुग्णालय, लातूर या संस्थेस सन २०२१-२२ या वित्तीय वर्षात किंवा सन २०२२-२३ 
या वित्तीय वर्षात राज्य योजनातंर्गत मंजूर अनुदानातून रु.१९,३९,९१,६४०/- (अक्षरी रूपये 
एकोणवीस कोटी एकोणचाळीस लक्ष एक्याण्णव हजार eral चाळीस फक्‍त) इतक्या किंमतीची 
खालील तक्त्यात नमूद यंत्रसामुग्री खरेदी करण्यास या शासन निर्णयान्वये पुढील अटींच्या अधीन 
राहून प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे. 


अ.क्र यंत्राचे नाव नग । प्रति नग अंदाजित एकूण किंमत 
संख्या किंमत 

ति. .'] ऑटोक्लेव्ह (फ्रंट लोडींग) २ ४९३००० ९८६००० 

२ कांट्री मशीन विथ व्हेसल सीलींग ४ ९००००० 3६००००० 


शासन निर्णय क्रमांकः यंत्रख-२०२२/प्र.क्र.१३२/प्रशा-१ 


अ.क्र यंत्राचे नाव नग | प्रति नग अंदाजित एकूण किंमत 
संख्या किंमत 
सिस्टीम 
३ कोलोनस्कोप (हाय एंड) | ॥| 3000000 3000000 
४ एलईडी ड्युल काम्बीनेशन ओ.टी ४ ३०००००० १२०००००० 
लाईट विथ एचडी कॅमेरा 
4 aed RSM एलईडी ओटी लाईट ४ ३०००००० १२०००००० 
डबल डोम 
& जनरल सर्जरी कीट कि यी ११०००० ११००००० 
७ लप्रोस्कोपीक सिस्टीम (हाय एंड) २ १५०००००० 30000000 
८ कोट्री मशीन विथ व्हेसल सीलर ४ ९००००० 3६००००० 
सिस्टीम 
९ हार्मानिक स्कालपेल (हाय एंड) २ 3000000 ६०००००० 
पि ०0 लप्रोस्कोपीक सिस्टीम (मिडीयम एंड) २ ६५००००० १३०००००० 
पि एन एस टी मशीन (मिडीयम एंड) हिज २००००० २०००००० 
१२ ओ.टी टेबल (मिडीयम एंड) 8 2000000 ८०००००० 
१३ Bele सिलींग एलईडी ओटी लाईट २ 3000000 ६०००००० 
डबल डोम १६०००० एलयुएक्स 
१४ इम्पीडंस आडियोमीटर (हाय एंड) २ ७००००० १४००००० 
१५ एन्डोस्कोपी कमेरा अँण्ड स्ट्रोबोस्कोप २ २५००००० ५०००००० 
विथ रिजीड लेप्रोस्कोप (हाय एंड) 
१६ व्हिडीओ ब्रोन्कोस्कोप (हाय एंड) २ २५००००० ५०००००० 
१७ मायक्रो लरिगोस्कोपी सेट (हाय एंड) २ २००००० ४००००० 
१८ हेड लाईट - इएनटी (हाय एंड) ४ 340000 १४००००० 
१९ SAHA सेट २ ८०००००० १६०००००० 
२० ओ.टी टेबल (हाय एंड) २ ५०००००० १००००००० 
२१ ओ.टी टेबल २ ३००००० ६००००० 
२२ ड्र्लि अँण्ड UT सिस्टीम (लो एंड) 2 3000000 ६०००००० 
23 एक्स रे fed बॉक्स वन इन फोर ४ ९५०० ३८००० 
२४ एईडी ट्रेनर मॅनिक्वीन Q 200000 ७४००००० 
२५ | अँनेस्थेशिया वर्कस्टेडन २ ३१९९८२० ६३९९६४० 
२६  । अँनेस्थेशिया वर्कस्टेडन विथ २ २ २१९०००० ४३८०००० 
व्हेपोरायझर विथ व्हेन्टीलेटर 


पृष्ठ ६ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः यंत्रख-२०२२/प्र.क्र.१३२/प्रशा-१ 


अ.क्र यंत्राचे नाव नग | प्रति नग अंदाजित एकूण किंमत 
संख्या किंमत 
२७ ACESS (फ्रंट लोडींग) २ ४९२३००० ९८६००० 
२८ बायफेझिक डिफ्रीबिलेटर विथ एईंडी २ ३५०००० ७००००० 
विथ एक्सर्टनळल पेसर 
२९ बिपी अँपरेटस (हाय एंड) २० ४००० ८०००० 
३० | सी-आर्म इमेज इन्टेसीफायर (लो एंड) २ २०००००० ४०००००० 
३१ चाईल्ड वेन पन्कचर अँण्ड SAMAR ४ २००००० ८००००० 
ट्रेनिंग आर्म 
३२ । ईसीजी Fal १२ चॅनल ४ १५०००० ६००००० 
३३ ईटी GH WIR मॅनोमीटर ८ २०००० १६०००० 
३४ । फायबर ऑपटिक इन्टुबेडान २ १८००००० ३६००००० 
ब्रोन्कोस्कोप 
३५ HS GIS ऑटोक्लेव्ह (हाय एंड) २ १५०००० ३००००० 
३६ | फ्युमिगेडान OR ITT २ ३५००० ७०००० 
३७ एलसीडी प्रोजेक्टर २ १००००० २००००० 
३८ | एलएमएसुप्रीम २० १०००० २००००० 
38 एलएमए प्रोसील २० १०००० २००००० 
४० लम्बर पन्कचर अँण्ड स्पायनल २ १०००००० २०००००० 
एपीड्युरल मॉडेल 
४१ FAD अँण्ड स्कील ट्रेनर २ १०००००० २०००००० 
४२ मल्टीपरा - ७ परा १२ ३००००० 3६००००० 
४३ नेब्युलायझर (इलेक्ट्रीक) ८ 3000 २४००० 
४४  । पेरीफेरल ad स्टीम्युलेटर हाय एंड २ १००००० २००००० 
४५ रेडियंट वार्मर Ba ० ५५००० ५५०००० 
४६ रिजनल अँनेस्थेशिया युएसजी गाईड २ २००००० ७००००० 
ब्लॉक ट्रेनिग मॉडेल 
४७ | व्हिवबाक्सटू इन वन ४ ४५०० १८००० 
14 व्हिट्रेक्टटामी मशीन eee (०००००० (७०००००० 
४९ CATO मायक्रोस्कोप aa 9334000 9334000 
yo । thalgaedifthchard मशीन १ | ३०००००० ३०००००० 
५१ ऑप्टीका बायोपमीटर नि ३२५००० ३२५००० 
५२ | नान कॉनटॅक्ट टोनोमीटर शिडी ६७२००० ६७२००० 


पृष्ठ ६ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः यंत्रख-२०२२/प्र.क्र.१३२/प्रशा-१ 


अ.क्र यंत्राचे नाव नग | प्रति नग अंदाजित एकूण किंमत 
संख्या किंमत 
43 SOE] कोट्री |. ह... ५०००० ५०००० 
Gv ओटोरीफ्रक्टोमीटर विथ करेटोमीटर al ४५०००० ४५०००० 
प्‌५ ग्रीन लेझर हि २०००००० २०००००० 
५६ एअर कंप्रेसर हि ५०००० ५०००० 
ष्‌ डिस्टील्ड वाटर प्लांन्ट हि ५०००० ५०००० 
५८  । रेटीना इन्सट्रुमेंट सेट हि २०००० २०००० 
५९ गोनियोस्कोप शीं ५००० ५००० 
६० ग्लुकोमासेट शिल २०००० २०००० 
६१ स्क्वीट सेट शिश १५००० १५००० 
६२ अल्ट्रासाउंड क्लीनर fee | ८००० ८००० 
एकूण)  १९,३९,९१,६४० 
अटी :- 

१ सदर प्रशासकीय मान्यता सन २०२१-२२ या वित्तीय वर्षात किंवा सन २०२२-२३ या वित्तीय 
वर्षात राज्य योजनेंतर्गत मंजूर अनुदानातून संबंधित संस्थेस निधी उपलब्धतेच्या अधिन 
राहून प्रदान करण्यात येत आहे. 

२) सदर विषयी "शासकीय विभागाने करावयाच्या कार्यालयीन खरेदीसाठीच्या कार्यपध्दतीची 


4) 


नियमपुस्तिका" याबाबत उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाने निर्गमित ca aA 
निर्णय क्र. भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/भाग-॥/उद्योग-४, दिनांक ०१.१२.२०१६ व 
अनुषांगिक झासन निर्णयांमध्ये नमूद केलेल्या विहीत कार्यपध्दतीचे अनुपालन करण्यात 
यावे. 


सदर यंत्रसामुग्री खरेदी विषयक प्रक्रिया “औषधे, तद्‌॒अनुषंगीक उपभोग्य वस्तू व वैद्यकीय 
उपकरणे या बाबींची खरेदी हाफकिन बायो-फार्मास्युटीकल्स कॉपोरेशन लि. मार्फत 
करण्याबाबत” निर्गमित शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांक खरेदी- 
२०१६/प्र.क्र.२४०/आरोग्य-८, दिनांक २६.०७.२०१७ नुसार करावी. 


सदर यंत्रसामुग्री आवश्‍यकता असल्याचे व त्याची किंमत बाजारभावापेक्षा जास्त 
नसल्याची खात्री आयुक्त (वैद्यकीय शिक्षण) यांनी करावी. 


सदर यंत्रसामुग्रीसाठी कोणत्याही नवीन बांधकामाची, विद्युतीकरणाची तसेच नवीन 
पदनिर्मितीची आवश्‍यकता नसल्याची खातरजमा करण्यात आलेली आहे. 


पृष्ठ ६ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः यंत्रख-२०२२/प्र.क्र.१३२/प्रशा-१ 


Go 


११ 


१२ 


१३ 


2. 


a 


~ 


~~ 


— 


सदर यंत्रसामुग्रीची विनि्दिष्टे व्यापक, सर्वसमावेशक असून त्यानुसार साधनपुरवठा करु 
शकणारे किमान तीन उत्पादक/पुरवठादार यांचेकडून तीन निविदा प्राप्त होऊ शकतील 
अशा प्रकारची आहेत, असे आयुक्त (वैद्यकीय शिक्षण) यांनी प्रमाणित करावे. 


प्रस्तावित यंत्रसामुग्रीचा समावेहा इतरत्र कोणत्याही प्रस्तावात अंतर्भूत केलेला 
नसल्याबाबत व सदर यंत्रसामुग्री संबंधित संस्थेस आवश्‍यक असल्याबाबत आयुक्‍त 
(वैद्यकीय शिक्षण) यांनी खात्री करावी. 

मुख्य यंत्रसामुग्री व त्यांचे सुटे भाग (Accessories) यांच्या किंमती भिन्न दर्शविणे आवश्‍यक 
राहील. 


सदर विषयी यंत्रसामुग्री खरेदीबाबत निर्णय घेताना प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात 
आलेल्या लेखाशिर्षाखाली मंजूर अनुदानाच्या तरतूदीपेक्षा जास्त खर्च केला जाणार नाही 
याची दक्षता घ्यावी. 


उपरोक्त शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, दिनांक ०१.१२.२०१६ मधील 
परिच्छेद क्रमांक 3.9.2 "किंमतीचा अंदाज व किंमतीचा वाजवीपणा" या शीर्षकाखालील 
परिच्छेद क्रमांक ३.१.२.१ मधील तरतूदीचे राज्यस्तरीय खरेदी समितीने अनुपालन करावे. 
सदर तरतूदीचे अनुपालन केलेल्या यंत्रसामुग्रीच्या किंमतीस आवऱ्यकतेनुसार सुधारित 
प्रशासकीय मान्यता देण्यात येईल. 


समान स्वरुपाची व समान विनिदिंष्टे असलेल्या यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्रीची एकच 
निविदा प्रसिध्द करणेबाबतची कार्यवाही हाफकीन महामंडळाने करावी. अशा प्रकारे 
निविदा प्रसिद्ध करणे हाफकीन महामंडळास शक्‍य होईल यानुषंगाने आयुक्त , वैद्यकीय 
शिक्षण आणि संशोधन, मुंबई यांनी यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्री खरेदीची मागणी नोंदवावी. 


रुपये दहा लक्ष पेक्षा कमी किंमतीची तथापी एकापेक्षा अधिक संस्थांना आवश्‍यक असणारी 
यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्रीची मागणी एकत्रित करून sa बाबींची खरेदी हाफकीन 
महामंडळामार्फत करण्यात येईल. 


संस्थास्तरावर खरेदी करण्यात येणा-या यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्रीची खरेदी शासन 
निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, दिनांक ०१.१२.२०१६ च्या खरेदी धोरणातील 
कार्यपद्धतीनुसार करताना याबाबत सदर खरेदी शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार 
विभाग, क्रमांक संकीर्ण २०१४/प्र.क्र.२१५/उद्योग-४, दिनांक २४.०८.२०१७ अन्वये विहित 
करण्यात आलेल्या गव्हर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (GeM) पोर्टल कार्यपद्धतीचा वापर करावा. 


प्रस्तुत विषयी यंत्र/ साधनसामुग्रीसाठी येणारा खर्च wiles लेखाशीर्षातंर्गत मंजूर 


करण्यात आलेल्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


पृष्ठ ६ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः यंत्रख-२०२२/प्र.क्र.१३२/प्रशा-१ 


मागणी क्रमांक : एस-०४ 
४२१० - वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य 
०३ - वैद्यकीय शिक्षण, प्रशिक्षण व संशोधन 
१०५ - विषम चिकित्सा-राज्ययोजनांतर्गत योजना 
(००) (३७ - शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये व रुग्णालये यांचे 
बळकटीकरण व श्रेणीवर्धन आणि यंत्रसामुग्री 
५२ - यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्री (४२१० १६२९) 


३. सदर शासन निर्णय, वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/१३/ 
विनियम, दिनांक १७.०४.२०१५ अन्वये तसेच वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका भाग-१, उप विभाग- 
२, अनुक्रमांक-३, नियम क्रमांक-७ अनुसार प्रशासकीय विभागास असलेल्या अधिकारान्वये 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 


8. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२२०३३११५४२५८८८१३ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by SUDHIR JAYA 
SHETTY 
Date: 2022.03.31 22:27:08 
+05'30' 
Adobe Reader version: 11.0.20 
(सुधीर जया शेट्टी) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति:- 
१) महालेखाकार - 9/2 (लेखा परिक्षा /ळेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र, मुंबई/ नागपूर 
२) व्यवस्थापकीय संचालक, हाफकीन बायो फार्मास्युटीकल्स्‌ कॉर्पोरेशन लि., मुंबई 
३) आयुक्त, वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन, मुंबई 
४) संचालक, वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन, मुंबई 
) 
) 
) 


५) अधिष्ठाता, विलासराव देशमुख शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, लातूर 
६) जिल्हा कोषागार अधिकारी, लातूर 
७) निवडनस्ती (प्रश्‍ा-१) 


पृष्ठ ६ पैकी ६ 


